विदर्भ व मराठवाड्यातील शोतकऱ्यांनी 
परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले 
कर्ज अदा करण्यासाठी निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- एमएलए-१६२०/प्र.क्र. ६२/७-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
दिनांक :- ५ मार्च, २०२० 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय क्रमांक एमएलए-१०१५/प्र.क्र. २५/७-स, दिनांक १०.४.२०१५ 
२) शासन निर्णय क्रमांक एमएलए-१०१५/प्र.क्र. १७५/७-स, दिनांक १३.९.२०१९ 

प्रस्तावना:- 

विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेले कर्ज 
शासनामार्फत संबंधीत सावकारास अदा करुन शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करण्यास संदर्भाधीन 
शासन निर्णय क्र.१ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार सावकाराने 
सावकारी परवान्यात नमूद केलेल्या क्षेत्राच्या बाहेर दिलेले कर्ज या योजनेस अपात्र ठरविण्यात 
आले होते. त्यानुषंगाने संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ मधील सदर अट रद्द करुन ज्या 
सावकारांनी कार्यक्षेत्राबाहेर कर्जवाटप केले आहे त्या शेतकऱ्यांची कर्जे माफ करण्यास 
संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

सदर कर्जाची परतफेड करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी रु. ६५.०० 
कोटी इतक्या रक्कमेची तरतूद करण्यात आलेली असून सदर तरतूदीमधून सहकार आयुक्‍त व 
निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयास सद्यस्थितीत रु. ६.२५ कोटी 
इतका निधी उपलब्ध करुन द्यावयाची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 


विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी परवानाधारक सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जाची 
परतफेड करण्यासाठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी रु. ६५.०० कोटी इतक्या रक्कमेची 
तरतूद करण्यात आलेली आहे. सदर तरतूदीमधून सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी 
संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयास सद्यस्थितीत रु. ६.२५ कोटी इतका निधी वितरीत 
करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 

सदर खर्च हा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या 
विभागाच्या मागणी क्र. व्ही-२, २४२५, सहकार (००)(०१) परवानाधारक सावकाराकडून 
शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड(कार्यक्रम) (दत्तमत) ३३ अर्थसहाय्य (२४२५२४४४) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वर्षासाठी मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमएलए-१६२०/प्र.क्र. ६२/७-स 


उक्त निधी वितरीत करताना संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र. १ व २ मध्ये नमूद 
कार्यपद्धतीचा अवलंब करुन त्यानुसार अटी / शर्तीची तंतोतंत पुर्तता झाल्यानंतरच सहकार 
आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था यांनी अनुदानाचे वाटप करावे. तसेच सदर योजनेची 
काटेकोर अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने त्यांनी योजनेचे संनियंत्रण करावे. सदर निधीमधून 
वितरीत करण्यात आलेल्या रकमेबाबतचा जिल्हा-निहाय तपज्ञीलवार अहवाल प्रतीमहा 
शासनास सादर करावा. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२००३०५१२२५५९२४०२ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने | 
Ramesh Shankarrag sce ee 
Shingte = er ह 
(रमेश शिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, सहकारी संस्था 


प्रति, 

. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 

.मा. मंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

.मा. राज्यमंत्री (सहकार) यांचे खाजगी सचिव. 

. मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

५. मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग. 

६. मा. प्रधान सचिव (सहकार), सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 

७. सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
é 

8 


०८ “७ AD LO 


. विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था (नागपूर, औरंगाबाद व अमरावती) 
नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद विभागातील सर्व उप/सहाय्यक निबंधक, 
सहकारी संस्था 

१०. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

११. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

१३. महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, अमरावती 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद. 

. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

१६. संचालक लेखा व कोषागार, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१७. नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद विभागातील सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 
१८. निवड नस्ती. 


me) 
1 
ws 


पृष्ठ 2 पैकी २ 


